कमल शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, पाचोरा, 
जि.जळगांव संचलित सिंधी हायस्कूल, पाचोरा, 
ता.पाचोरा, जि.जळगांव शाळेचे स्थलांतराबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ARM ३३१८/प्र.क्र.४३०/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ जानेवारी, २०२० 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : ARM २०१२/(५९/१२) माशि-२, 
दिनांक ३१ जुलै, २०१३. 

संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक यांचे क्र.शिउसं/नावि/माध्य-३/स्थलांतर/२०१८/७२४४/४७, 
दिनांक ३०/०४/२०१८ चे पत्र 

प्रस्तावना : 


कमल शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, पाचोरा, जि.जळगांव संचलित सिंधी हायस्कूल, पाचोरा, 
ता.पाचोरा, जि.जळगांव या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित माध्यमिक शाळेचे, संदाणशिव नगर, धरणगांव रोड, 
पारोळा, ता.पारोळा, जि.जळगांव येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय: 

सदर प्रकरणी शाळा स्थलांतराबाबत, शासन निर्णय, दिनांक ३१ जुले, २०१३ मधील निकषांची/ 
कागदपत्रांची पूर्तता होत नाही. स्थलांतराचे अंतर निकषापेक्षा बरेच जास्त असल्याने, कमल शैक्षणिक व 
सामाजिक संस्था, पाचोरा, जि.जळगांव संचलित सिंधी हायस्कूल, पाचोरा, ता.पाचोरा, जि.जळगांव या मराठी 
माध्यमाच्या अनुदानित माध्यमिक झाळेच्या स्थलांतराचा प्रस्ताव अमान्य करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००११८११२२४२६६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by Pravin Rajaram Mundh 


Pravin Raj ALAIN णा वण ण य etc 


2.5.4.20=ad4976f306de2810214ec2ea330d9daea59f1d3f45fae92 
27a3feaa541af10d1 


erialNumber=dc78036626ec580d66c0ac502d43af5f670bSba13f 
(1 Nn h e 51213ad071acd53714a284, ij 


Date: 2020.01.18 11:25:17 +05'30' 


(प्रविण मुंढे ) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक 
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, जळगांव 
अध्यक्ष/ सचिव, कमल शौक्षणिक व सामाजिक संस्था, पाचोरा, जि.जळगांव 
५. निवडनस्ती (एसएम-१). 


Cc Ww AD -5 


